राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय 
दिनाचे कार्यक्रम साजरे करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन, 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक जपूती २२१८/प्र.क्र.१९५/२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जुन, २०१९ 
पहा: शासन परिपत्रक,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.जपूतिर२१८/प्र.क्र१९५/२९, दि.२६.१२.२०१८ 

परिपत्रक:- 

दरवर्षी या विभागाकडून राष्ट्र पुरुष /थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम साजरे करण्याबाबतचे 
परिपत्रक निर्गमित करण्यात येते. त्यानुसार, सन २०१९ मध्ये राष्ट्र पुरुष /थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम 
दिनांक २६/१२/२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार मंत्रालयात व सर्व शासकीय/ निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात 
येतात. 
2. या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, मंत्रालय तसेच शासकीय/निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात 
येणा-या राष्ट्र पुरुष /थोर व्यक्‍ती यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या पुतळ्यास, प्रतिमेस अर्पण केलेले पुष्पहार, फुले सुकल्यानंतर 
लगेच काढण्यात यावेत व त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावण्यात यावी. 
३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्‍यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य 
ती कार्यवाही करावी. 
४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२११३०२२७४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
LA L | T N A M D E O ENN sah 0 कळा 8fd1d910da93a 
SADAFULE 


:=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
=7bf3e1 eacOab4a8e91 44c78ea332ce94c22440c2d337ab61 19823044b2d 
|A, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=LALIT NAMDEO SADAFULE 


( ल.ना. सदाफुले ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

७. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी, 

११. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१२. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

१३. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 

१४. निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


